महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या धर्तीवर सन 2023 
करीता उद्योगरत्न, उद्योगमित्र, उद्योगिनी व 
उत्कृष्ट मराठी उद्योजक 

पुरस्कार देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक-२०२३/प्र.क्र. १४७/उद्योग-७, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२३ 
संदर्भ :- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. बैठक-२०२३/प्र.क्र. १०२/उद्योग-७, 
दि.१४/०८/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र भूषण” पुरस्काराच्या धर्तीवर उद्योग क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या 


उद्योजकांचा सन्मान करण्याकरीता मा. मुख्यमंत्री महोदय, मा. उपमुख्यमंत्री (गृह आणि विधी व न्याय 


विभाग), मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन विभाग) आणि मा. मंत्री (उद्योग) यांचा समावेश असलेल्या 


समितीच्या निर्णयानुसार उद्योगरत्न, उद्योगमित्र, उद्योगिनी व उत्कृष्ट मराठी उद्योजक या 


पुरस्काराकरीता उद्योग क्षेत्रातील नामवंत व्यक्‍तींना सन २०२३ पासून प्रदान करण्यास संदर्भाधीन शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. याअनुंषगाने सन २०२३ करीता उपरोक्त पुरस्कार प्रदान 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


राज्याच्या उद्योगरत्न, उद्योगमित्र, उद्योगिनी व उत्कृष्ट मराठी उद्योजक हे पुरस्कार सन २०२३ 


करीता खालील नमूद व्यक्‍तींना प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पुरस्काराचे नाव सन्मानार्थीचे नाव 
ka . | उद्योगरत्न पद्मविभूषण श्री. रतन टाटा 
२. | उद्योगमित्र श्री. आदर पूनावाला 

३. ।उद्योगिनी श्रीम. गौरी किर्लास्कर 

४. । उत्कृष्ट मराठी उद्योजक श्री. विलास शिदे 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०२३/प्र.क्र. १४७/उद्योग-७, 


२. सदर पुरस्काराकरीता तसेच पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी येणारा खर्च हा महाराष्ट्र औद्योगिक 


विकास महामंडळाकडून त्यांच्या उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक क्र. २०२३०८१४१७१०४०२४१० असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR 
SA N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 

2.5.4.20=de0a2ca7914a3c02f24aa23655f609F4 1f2d36b 


0ec57da4c7 1f1 9aaf08230a79, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=56CF8C8577584ADC42F070185C585C4 
1084CC34F6683553D21CCACBFA33D4D1F, 
D EG AO N KA R cn=SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR 
Date: 2023.08.17 13:35:32 +05'30' 
(संजय देगांवकर) 
सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


१) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव. 


२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह व विधी व न्याय विभाग) यांचे प्रधान सचिव. 


३) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन विभाग) यांचे प्रधान सचिव. 


४) मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 


५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई. 


६) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती (उद्योग-७) 


